महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये क्रीडा 


दिन व क्रीडा सप्ताह साजरा करणे. 
निधी वितरणाबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 


शासन निर्णय क्रमांक : निवियो -२०२२ /प्र.क्र.६७/क्रीयुसे -३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख : २१ नोव्हेंबर, २०२२. 
वाचा:- 
१) शासन निर्णय समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग क्र.राक्रीधो-१०९६/प्र.क्र.३३०/ 
क्रीयुसे-१ दि. ३१ जुले, १९९७. 
2) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक,अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४६/अर्थ-३, दि. ०४ एप्रिल,२०२२. 
3) क्रीडा व युवक सेवा, पुणे यांचे पत्र क्रमांक निधी वितरण/योजना-१७३८/२०२२-२३/का-१०/२०७१, 
दि. १२ मे, २०२२. 


प्रस्तावना : - 

महाराष्ट्र राज्यातील क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व जनतेत क्रीडा वातावरण निर्माण होण्याच्या 
उद्देशाने दरवर्षी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात दि. १२ ते १८ डिसेंबर या कालावधीत क्रीडा सप्ताह साजरा 
करण्यात येतो. यामध्ये विविध क्रीडा विषयक उपक्रम, स्पर्धा, खेळाडूंचा सत्कार, चर्चासत्रे, प्रदर्शने इ. चा 
समावेश होतो. तसेच केंद्र शासनाने निर्देशित केल्याप्रमाणे मेजर ध्यानचंद यांचा जन्मदिवस (२९ ऑगस्ट) हा 
राष्ट्रीय क्रीडा दिन म्हणून साजरा करण्यात येतो. यामध्ये मेजर ध्यानचंद यांच्या जीवनावर WHAT टाकणाऱ्या 
कार्यक्रमाचे/व्याखानाचे आयोजन, क्रीडा विषयक शास्त्रोक्त माहिती, क्रीडा विषयक उपक्रम, रोडरेस 
/सायकल शार्यती इ. चे आयोजन करण्यात येते. सदर राष्ट्रीय क्रीडा दिन व क्रीडा सप्ताह या बाबींकरीता 
समाजकल्याण, सांस्कृतिक कार्य व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक राक्रीधो-१०९६/ प्र.क्र.३३० 
/क्रीयुसे-१, दि. ३१ जुले, १९९७ अन्वये आर्थिक सहाय्य देण्यात येते. सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात प्रस्तुत 


योजनेच्या अंमलबजावणीकरिता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्यातील क्रीडा संस्कृतीची जोपासना व जनतेत क्रीडा वातावरण निर्माण होण्याच्या 
उद्देशाने दरवर्षी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात क्रीडा सप्ताह व मेजर ध्यानचंद यांचा जन्मदिवस साजरा 
करण्यात येतो. यासाठी प्रत्येक जिल्ह्याकरीता रू. १०.०० हजार प्रमाणे सन २०२२-२३ या आर्थिक 
वर्षाकरीता एकूण रु. ३.६० लक्ष (अक्षरी रूपये तीन लक्ष साठ हजार फक्त) एवढा निधी वितरीत करण्यास 


शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः निवियो -२०२२ /प्र.क्र.६७/क्रीयुसे -३ 

२. उपरोक्त संदर्भात होणारा खर्च "मागणी क्रमांक : ई-३, २२०४ क्रीडा व युवक सेवा-१०४, (२५)(०१) 
महाराष्ट्र राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये क्रीडा सप्ताह साजरा करणे (२२०४ १७३८) ५० इतर खर्च 
(वेतनेतर) या लेखाशिर्षाखालील मंजूर तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. सदरचा निधी ज्या प्रयोजनासाठी 
मंजूर करण्यात आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी खर्च करण्यात यावा. 

३. वित्त विभागाच्या दि.०४/०४/२०२२ च्या परिपत्रकातील सूचनांनुसार उपरोक्त तरतूद खर्च 
करण्याबाबतची कार्यवाही करण्यात यावी. यासाठी संबंधित जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांना आंहरण व 
संवितरण अधिकारी तर आयुक्‍त (क्रीडा )यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


Bs सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७५/५//.॥8॥१9॥॥9.9०५.॥ या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२११२११४५९२९०१२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, |३॥)1त395 Gan 0 


Dhumal = 
(रामदास धुमाळ) 


-400032, 


‘0DB55680 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, राजभवन, मुंबई यांचे सचिव, 
२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
३. मा. उप मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, 
४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण), यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
६. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ, मुंबई 
७. मा. मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, पुणे. 
१०.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर. 
११.महाळेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१२.वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 
१३.सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचाळनाळयामार्फत) 
१४.सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी ( संचालनालयामार्फत) 
१५.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी (संचालनालयामार्फत) 
१६.वरीष्ठ कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे (संचालनालयामार्फत) 
१७.निवडनस्ती, क्रीयुसे-३. 
पृष्ठ २ पैकी २ 


